राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे 
मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा 
निधी वितरीत करणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा - 
१.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४,दि.२१फेब्रुवारी, २०१५. 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि. २१ मार्च, २०२२. 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४,दि.२४ मार्च, २०२२. 
४.वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.१२ एप्रिळ,२०२२. 
६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.१२ मे,२०२२. 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.१३ जून,२०२२. 
८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.१ जुले,२०२२. 
९. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.२९ ऑगस्ट,२०२२. 
१०. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.३ ऑक्टोबर,२०२२. 
११.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४,दि.१८ऑक्टोबर,२०२२. 


प्रस्तावना :- 

वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मतिथीस १०० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या प्रित्यर्थ 
“राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास 
आराखडा” कामाकरिता दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सुधारीत 
आराखड्यातील ₹१५०.८३ कोटी कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आळेला निधी “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
अमरावती” यांना खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


(रु.ळाखात) 
अ.क्र. | शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ १२.०४.२०२२ ४.६२ 
२ १२.०५.२०२२ १.०० 
३. १३.०६.२०२२ २.४० 
४. ०१.०७.२०२२ ६.५० 
षु. २९.०८.२०२२ २.४२ 
६. ३.१०.२०२२ १.५४ 
७. १८.१०.२०२२ ०.७० 
एकुण १९.१८ 


SNe निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३२/का.१४४४ 
आता “०१ वेतन ”,या उदिष्ट्टठाखाली उर्वरित निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 
“राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या आराखड्या”तील कामांसाठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना एकुण रु. २,७०,०००/- 


(रुपये दोन लाख सत्तर हजार फक्त) इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे :- 


(आकडे रुपयात) 
मुख्य लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करावयाचा निधी 
३४५२ २७२२ “०१ वेतन ” रु.३०,८०,०००/- रु.२,७०,०००/- 
एकुण रु.२, ७०,०००/- 


सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत 
सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०२) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गुरुकुंज आश्रम, अमरावती, विकास विशेष 
कृती कार्यक्रम (कार्यक्रम) (३४५२ २७२२) (दत्तमत)” अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल 
कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ अन्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१२०९२८९९१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. |॥॥3॥1[५॥११ Amit 


Karande 
(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव 
प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
प्रत, 


१)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३)वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

५) निवड नस्ती. (का.१४४४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


